भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 


यांची पोलीस महासंचालक (वेतनश्रेणी 
पे मँट्रिक्स स्तर-१६) या संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.३११/पोल-१ 
२रामजला, मंत्रालय, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ मे, २०२१ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने 


भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अपर पोलीस महासंचालक या संवर्गातील अधिकारी 


यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पोलीस महासंचालक (वेतनश्रेणी पे मॅट्रिक्स स्तर-१६) या 


संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
ठिकाण ठिकाण 
हिं श्री. के. वेकटेडाम, अपर पोलीस महासंचाळक । संचाळक, नागरी संरक्षण, 
भापोसे (॥-:१९८८) (विशेष कृती अभियान), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. श्री.संदीप बिश्लोई, अपर पोलीस महासंचालक, | महासंचालक (न्यायिक व 
भापोसे ॥॥-:१९८९) लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, । तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मुंबई 
३. __ श्री.व्ही.वब्ही.णसळकर | पोलीस आयुक्त, ठाणे हहर ॒। व्यवस्थापकीय संचालक, 
भापोसे (॥-:१९८९) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


२.  श्री.व्ही.व्ही.फणसळकर, भापोसे यांच्या पदोन्नतीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पोळीस आयुक्त, ठाणे हहर 


या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.सुरेश कुमार मेखला, WG, सह पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 


यांच्याकडे पुढील आदेझापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.३११/पोल-१ 


३. संबंधित अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी यांनी 


कार्यमुक्त केल्यावर संबंधित अधिकारी यांनी त्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०४१८१०१५४१२९ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAIKWAD KAILAS ARJUN 
|OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPAI IT, postalCode=400032, rashtra, 
abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03i 
b46cd241a604d42bb, 


KAILAS ARJUN ण 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अममु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महासमादेशक, गृह रक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

९. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. महासंचालक, लाचळूचपत प्रतिबंधक विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 

१२. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 

मर्यादित, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-२ ०२०/प्र.क्र.३१ १/पोल-१ 
१४. पोलीस आयुक्त, ठाणे हहर 
१५. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. अपर पोलीस महासंचाळक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८. अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
२०. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 
२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
२३. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


